संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरी १२४४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: एफएसएल-०४२०/प्र.क्र.११७/पोल-४, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : १७ मार्च, २०२०. 


संदर्भ - गृह विभाग शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक १६ मार्च,२०२० 


शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्र.१९ मधील शासन 
निर्णयाचा दिनांक १५/०३/२०१८ ऐवजी दिनांक ११/१०/२०१९ असा वाचावा. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००३१७१७३८५१०३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Sunil J Sovitkar: 


(सु.ज.सोवितकर) 
सह सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 

१. महासंचालक ( न्यायीक व तांत्रीक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महालेखापाल,महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 

३. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

8. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी,नाशिक,औरंगाबाद,नांदेड,अमरावती,नागपूर,पुणे, कोल्हापूर, धुळे, 
रत्नागिरी,ठाणे,सोलापूर,चंद्रपूर. 

७. उपसंचालक,प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, 
अमरावती, नागपूर,पुणे, कोल्हापूर,धुळे,रत्नागिरी, ठाणे, सोलापूर,चंद्रपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा), मंत्राळय,मुंबई. 

९. निवडनस्ती/पोळ-४. 


